आर्थिक वर्ष सन २०११, मागणी क्र. बी-७, 
मुख्य लेखाशिर्ष क्र. ३०५१-, बंदरे व दिपगृहे 
(३०५१०७०३) अंतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : पीएलएन ०८१९/प्र.क्र. २२२/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ९९ सप्टेंबर, २०१९९ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, Te विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र.क्र. १२/बंदरे-२, दिनांक :९०.१०.२००६ 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.११/प्र.क्र. ९३/२०११/अर्थसंकल्प-३. 
दि. ६.५.२०११ 
(३) वित्तिय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/मुकाअ/लेखा-२/२५४. दि. ८.८.२०११ 


शासन निर्णय :- सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष क्र. "मागणी क्र. बी-७, लेखाशिर्ष 
३०५१-बंदरे ब दीपगृहे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमांना सहाय्य, (02) सागरी मंडळास 
(मेरीटाईम बोर्डास) सहाय्यक अनुदान (०१) (०२) अन्वेषण जल आलेखन सर्वेक्षण ब इतर अन्वेषण (राज्य) 
(योजनांतर्गत) (३०५१०७०३), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या रु. २.०० कोटीच्या तरतुदीमधून रु. १,५०,८०,३२६/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख ऐंशी हजार 
तीनशे सव्वीस फक्त) इतका निधी खालील प्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचेकडे 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे/योजनेचे नाव रक्‍कम (रुपये) 
सर्वेक्षण नोकाकरीता तीन (Echosounder) उपकरणे ९३,००,०००/- 
खरेदी करणे 
२ शास्त्री नदीतील (जयगड खाडी) तांत्रिक (Geotechnical ३२,०६,६२८/- 
investigations) अभ्यास करण्यासाठी | 
3 शास्त्री नदीतील (जयगड खाडी) भौगोलिक (Geophysical ______२५,७३,६९८/- 
Survey) अभ्यास करण्यासाठी एकूण - १,५०,८०,३२६/- 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी वितरीत निधी खर्च करतांना शासन निर्णय 


वित्त बिभाग दि. ६.५.२०११ मधील अटींचे पालन करावे. 


कृं.मा.प. 
॥):॥०॥-२/(२.२२२.1७५) 


३. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने वित्त विभागाचा अनो. संदर्भ क्र. 
३११/११/व्यय-८, दिनांक ०५-०९-२०११ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ड. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०११०९१९१०२६४१००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, ae 


( अं.शा. घार्गे ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
अवर सचिव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
निवडनस्ती (बंदरे-२) 


D:\Port-2CR.222.lwp 


